जिल्हा व सत्र न्यायालय, बीड न्यायालयात 
नवीन अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या 
झाल्याने त्यांच्या दैनंदिन न्यायीक 
कामकाजासाठी नवीन संगणक सामुग्री खरेदी 
करण्याकरीता रु. २६,०४,९३०/- इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संप्रिसा - २०२२/प्र.क्र. ३७/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. Spl./Comp./88&/ 2022, दिनांक १६.०९.२०२२. 
२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक १५.११.२०२२. 
३) विभागाच्या दिनांक १०.११.२०२२ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जिल्हा व 
सत्र न्यायालय, बीड न्यायालयात नवीन अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या झाल्याने त्यांच्या दैनंदिन 
न्यायीक कामकाजासाठी नवीन संगणक सामुग्री खरेदी करण्याकरीता संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रस्ताव शासनास 
सादर केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून, 
विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक १०.११.२०२२ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात 
आली आहे. यानुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय, बीड न्यायालयात नवीन अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या 
नियुक्त्या झाल्याने त्यांच्या दैनंदिन न्यायीक कामकाजासाठी नवीन संगणक सामुग्री खरेदी करण्याच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, बीड न्यायालयात नवीन अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या झाल्याने 
त्यांच्या दैनंदिन न्यायीक कामकाजासाठी नवीन संगणक सामुग्री खरेदी करण्याकरीता रु. २६,०४,९३०/- 
(अक्षरी रु. सव्वीस लक्ष चार हजार नऊऱे तीस फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा - २०२२/प्र.क्र. ३७/का. ०७ 
२. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४.०८.२०१७ व 


०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


३. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी व न्याय 
विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या लेखाशिर्षाखाली १७ 
संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 

४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ 


मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
4. यानुषंगाने निधीबाबतचे sear स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२३१६५८१३४४१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
MENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
A 


RI 
DEPARTMENT, Code 
4,20=eaafa52b815b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d47 1400fbct 
0742051, pseudonym=00D295F 198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 
ber=38DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6F00892E5D147 


8CBA8413AFBO6CO3, cn=NITIN V JIWANE 
2022.11.23 17:03:10 +05'30 


(नि. fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 
१. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 


२. मा. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, बीड, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा - २०२२/प्र.क्र. ३७/का. ०७ 
८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला AUS हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला AM हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 
१२. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


